सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" पदाचा 
राजीनामा मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक:- डीपीपी-०५१८/प्र.क्र.१८४/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २८ जून, २०१८ 
वाचा :- 
१. गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक-डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दि.२९.०९.२०१७ 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअइनि/१३२/११४८/२०१८, दि.१७.०५.२०१८ 
३. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअइनि/१३२/११५२/२०१८, दि.१७.०५.२०१८ 
४. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअइनि/१३२/११९४/२०१८, दि.२५.०५.२०१८ 
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ 


शासन आदेशा 
(9) श्री. प्रविण विश्वास पाटील, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, मुंबई, (२) श्रीमती 


शितल चंद्रकिरण साळवी, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, करमाळा, जि. सोलापूर व श्री. 
ममताराम वाळीबा भागवत, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, नाशिक यांनी अनुक्रमे दिनांक 
१०.०५.२०१८, दिनांक ०९.०५.२०१८ व दिनांक १०.०५.२०१८ च्या अर्जान्वये "सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, गट - अ" या पदाचा राजीनामा सादर केला आहे. या सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्त्यांचा राजीनामा उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक २, ३ व ४ अन्वये संचालक, 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी शासनास सादर केला आहे. संचालक, 
अभियोग संचालनालय यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्रमांक ५ 
येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०२.१२.१९९७ मध्ये विहित कार्यपध्दतीची पूर्तता 
केली असल्याने श्री. प्रविण विश्वास पाटील, श्रीमती शितल चंद्रकिरण साळवी व श्री. 
ममताराम वाळीबा भागवत यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात येत असून त्यांना दिनांक 
१०.०५.२०१८ (म.नं.) पासून शासनाच्या सेवेतून मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०५१८/प्र.क्र.१८४/पोल-१०, 
सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२८११११११२९२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढयात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ki 5 h 0 if S h ya mM la 0 — = 5 a 1 . .. न " ie 
B h a | e fa 0 रा 6bfe5e1 aie 36b968ffdOF 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, ५ वा मजला 
सदनिका क्रमांक ८, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२१. 
. सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक. 
. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, सोलापूर. 
. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. श्री. प्रविण विश्वास पाटील, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, मुंबई. (संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
८. श्रीमती शितल चंद्रकिरण साळवी, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, करमाळा 
जि. सोलापूर. (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
९. श्री. ममताराम वाळीबा भागवत, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, नाशिक. (संचालक, 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
१०. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक / सोलापूर. 
१३. निवड नस्ती/पोल-१० 


A oO 


SGM -_ KC A 


पृष्ठ २ पैकी २ 


